महाराष्ट्र शासन 


सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १२ नोव्हेंबर, २०१८ 


छासन आदेठा 


भारत निवडणूक आयोगाच्या FATA राज्यात आगामी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका, 


२०१९ चे कामकाज सुरु करण्यात आलेले आहे. या अतिमहत्वाच्या व कालमर्यादित स्वरुपाचे काम विहित 


कालावधीत होणे अत्यंत आवश्‍यक असल्याचे नमूद करुन प्रधान सचिव व मुख्य निवडणुक अधिकारी, 


महाराष्ट्र राज्य यांनी मंत्रालयीन संवर्गातील सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक-टंकलेखक यांच्या सेवा 


सामान्य प्रशासन विभाग/ निवडणुक शाखा (कार्यासन-३३) यांना बदलीने उपलब्ध करुन देण्याची विनंती 


केली होती. 


२. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (4) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 


मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची व लिपिक-टंकलेखकांची आंतरविभागीय बदली 


करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या सामान्य प्रशासन विभाग/निवडणूक 


शाखा (कार्यासन 33) UT कार्यासनात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र.  श्री/ सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्यांचे नांव विभाग 
a २ ३ PB ५ 
शि श्री भ.बा.आरेकर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य सामान्य प्रशासन 
विभाग विभाग/निवडणूक शाखा 
(कार्यासन ३३) 
२ श्री अ.व.इथापे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग सामान्य प्रशासन 
विभाग/निवडणूक शाखा 
(कार्यासन ३३) 
३ श्री सु.आ.देसाई शालेय शिक्षण व क्रोडा सामान्य प्रशासन 
विभाग/निवडणूक शाखा 
(कार्यासन ३३) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१८/प्र.क्र.२९/१४-अ, दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ 


अ.क्र.  श्री/ | लिपिक-टंकलेखकांचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
श्रीमती नांव पदस्थापनेचा विभाग 
२ ३ a ae ५ 

४ श्री अ.ल. पातकर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये सामान्य प्रशासन 

विभाग विभाग/निवडणूक 
शाखा (कार्यासन ३३) 

५ श्री भा.भि. विचारे गृह विभाग सामान्य प्रशासन 

विभाग/निवडणूक 
शाखा (कार्यासन ३३) 


३. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोरील रकाना क्रमांक ४ येथील विभागातून रकाना क्रमांक 
५ येथील बदलीच्या विभागात रुजू होण्यासाठी दिनांक १२-११-२०१८ (म.नं.) पासून एकतर्फी कार्यमुक्त 
करण्यात येत आहे. उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी इतर कोणत्याही आदेशाची प्रतिक्षा न करता त्यांच्या नावासमोर 
रकाना क्रमांक ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 

छ. सदर शासन Ba महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१११२१३१७३३५४०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao 
Gurav 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी/लिपिक-टंकलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 

४. सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

५ उप सचिव/अवर सचिव (निवडणूक शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२ 

६. आहरणव संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन-१४ आ). 


